अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील पदावरील पदोन्नती पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८६/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ: नियोजन विभागाचे शासन आदेशा,क्र. पदोनि १२१४/प्र.क्र.१३९/का.१४२७, 
दि.३/१०/२०१५. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन सहायक गट-ब (अराजपत्रित) 
संवर्गातील श्री.न.शि.खोब्रागडे यांना संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) मधील पदावर 
निव्वळ तात्पुरती व्यवस्था म्हणून दि. २/०९/२०१६ (AA) पर्यंत केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आळी 
होती. श्री.खोब्रागडे यांना संदर्भाधिन आदेशान्वये देण्यात आलेली पदोन्नती दिनांक ३/०९/२०१७ पासून पुढे चालू 
ठेवणे आवश्‍यक आहे. श्री.खोब्रागडे हे दिनांक २९/८/२०१७ (म.पू.) पासून शासन सेवेतून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले 
आहेत त्यामुळे श्री.खोब्रागडे यांना संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) पदावर देण्यात 
आलेली पदोन्नती दिनांक ३/९/२०१६ पासून दिनांक २८/८/२०१७ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रश्न शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन आदेश :- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील श्री.न.शि.खोब्रागडे यांना देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती दि. ३ सप्टेंबर, २०१६ चा एक दिवसाचा 
तांत्रिक खंड देऊन दि. ४ सप्टेंबर, २०१६ (म.पू) ते दि. ३ ऑगस्ट, २०१७ (म.नं.) पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे तसेच 
तद्नंतर दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१७ चा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ (म.पू) ते दिनांक 
२८ ऑगस्ट २०१७ (HA) पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर पदोन्नती दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६(म.पू.) पासून ११ महिन्यांपर्यंत म्हणजेच दिनांक ३ ऑगस्ट २०१७ 
A) पर्यंत तसेच तद्नंतर दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ (म.पू.) पासून दिनांक २८/८/२०१७ (म.नं) (श्री.खोब्रागडे यांच्या 
स्वेच्छासेवानिवृत्तीपर्यंत चाळू राहील व त्यानंतर सदर पदोन्नती आपोआप संपुष्टात येईल. 
३. सदर पदोन्नती विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 
४. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४८९ /का.१२, दिनांक १९/१२/२०१८ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८६/का.१४२७ 


च्‌. सदर झासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२३१११०३१६२८१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Vanita Narayan 10: 
1 


Department, postalCode=400032, 


2.5.4.20=2f0e1884948542877a779b797fc357F1c34d8, 


Vanita Narayan 
4fe1aa3f9bdc30c060e0431223F, 
Jadhav य लन] 


dh. 
Date: 2018.12.31 15:32:44 +05'30! 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
8) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक / 
औरंगाबाद /अमरावती / नागपूर. 
७) उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती / 
नागपूर. 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 
९) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१० कार्यासन अधिकारी (कार्यासन -१४२१, कार्यासन -१४२२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 

१२) संबंधित अधिकारी यांचे पदस्थापनेचे कार्यालय (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 
१३)  निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


